मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील मुळ 
याचिका क्र. ५६३/२०१५ आदर्श शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, उस्मानाबाद विरुध्द महाराष्ट्र शासन यामध्ये 
मा. न्यायालयाने दि.२१/०२/२०१९ रोजी दिलेल्या 
न्यायनिर्णयानुसार सदर संस्थेच्या शाळेस 
अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांक : न्यायाप्र -२०२१/प्र.क्र १२७/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- (१) समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक १४ जानेवारी, २०२२. 
(२) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र. वेपमा/उ./३३७९/ 
२०२१-२२, दि.२१ जानेवारी, २०२२ 
शासन शुध्दिपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ H. (9) येथील शासन निर्णय, दि.१४.०१.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. (२) मध्ये सदर 
खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, लेखाशिर्ष-२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण ०२, माध्यमिक शिक्षण, ११०, 
अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (००)(११) नवीन अशासकीय 
माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३६१), ३६-सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
चाळू आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात येईल. असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी सदर खर्च 
“मागणी क्र: ई-२, २२०२, सर्वसाधारण RAT, ०२ माध्यामिक गिक्षण 990, अझाासकीय Wee 
शाळांना व कनिष्ठ यहाविद्याळयांना सहाय्य(००(१२) अक्यासकीय HEMP शाळांमध्ये जादा तुकडया 
उघडणे (AIA (22023309), 3§- सहायक अनुदान व्तिना” या लेखाशिर्षाखाली वाळु आर्थिक 
वर्षात एफ्लब्ध RATT भागविण्यात येईल. असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०१२५११५३२८९०२१ असा आहे. हे 
शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.01.25 16:46:58 +05'30' 


(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय , मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र -२०२१/प्र.क्र १२७/एसएम-४, 


२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव ( शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहाय्यक वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा. पुणे, 


१०.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र , १/२ मुंबई / नागपुर, 
११.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र , 9/2 मुंबई / नागपुर, 


१२.महाळेखापाल (स्थायिक निकाल लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपुर, 


१३.स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुबई. 
१४.विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग 
१५.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 
१६.अधिक्षक वेतन पथक (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 
१७.निवड नस्ती, एसएम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


